अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन 
अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या विनंतीवरुन बदल्यांबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-१०१८/प्र.क्र. ९९/का.१४२७ 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ जानेवारी, २०१९ 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कळम ४ (४ व कलम ५ तसेच सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या दिनांक २८/०४/२०१५ च्या अधिसूचनेतील नियम १२ (अ) खालील तरतुदीनुसार अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गातील खाली नमूद अधिकाऱ्यांची सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने बदली करण्यात येत असून; 


संबंधित अधिकाऱ्यांची पदस्थापना स्तंभ क्र. 3 मध्ये दर्डविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव, पदनाम व सध्याचे | बदलीनंतरचे पदनाम व कार्यालय 
कार्यालय 
(१) (२) (३) 
7 श्रीमती स्मि.दे.काळकर, संशोधन अधिकारी, 
संशोधन अधिकारी, नगर रचना (नागरी संशोधन घटक), 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, जिल्हा पुणे 
मुख्य कार्यालय, मुंबई 
2.  श्री.स्व.दि.कोरडे, नियोजन अधिकारी, 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी । एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 
(मानव विकास), मानव विकास घोडेगाव, ता.आंबेगाव, जिल्हा पुणे 
समिती, जिल्हा परभणी (दिनांक २८/०४/२०१५ च्या 
अधिसूचनेतील नियम १२ (अ) नुसार 
विभागीय संवर्ग बदळून) (रिक्‍त पदावर 
विनंतीवरुन) 
3 श्रीमती नयन भ.गुरव, संशोधन अधिकारी, 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी । लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
(मानव विकास), मानव विकास जिल्हा सोलापूर 
समिती, जिल्हा बुलढाणा (दिनांक २८/०४/२०१५ च्या 
अधिसूचनेतील नियम १२ (अ) नुसार 
विभागीय संवर्ग बदलून) ( रिक्‍त पदी 
विनंतीवरुन) 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-१०१८/प्र.क्र.९९/का.१४२७ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव, पदनाम व सध्याचे | बदलीनंतरचे पदनाम व कार्यालय 
कार्यालय 
7 श्रीमती सरीता ब.गोतमारे, संशोधन अधिकारी (मुल्यमापन), 
जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, जिल्हा नागपूर 
जिल्हा भंडारा (रिक्‍त पदावर) (विनंतीवरुन) 


२. संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पदाचा कार्यभार अन्य अधिकाऱ्याकडे 
सोपवून उपरोल्लिखित अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे तसेच कार्यमुक्तीनंतर संबंधित 
अधिकाऱ्यांनी बदली केलेल्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व त्या पदाचा कार्यभार स्विकारावा. 


३. बदली झालेले अधिकारी बदलीच्या कार्यालयात रुजू झाल्यानंतर त्यांनी तात्काळ संबंधित 
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याशी संपर्क साधून ई-प्रोफाईल अद्ययावत करण्याची कार्यवाही सात 
दिवसांच्या आत करावी. अद्ययावत HSS ई-प्रोफाईल संबंधित कार्यालयाने संबंधित अधिकाऱ्याच्या 
त्या महिन्याच्या वेतन देयकासोबत कोषागार कार्यालयास सादर केल्याशिवाय त्यांचे वेतन देयक 
कोषागार कार्यालयाने पारित करु नये. तसेच, अद्ययावत ई-प्रोफाईलच्या प्रती “संचाळक, अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई” व शासनास पाठविण्यात याव्यात. ई-प्रोफाईल अद्ययावत करण्याची 
जबाबदारी संबंधित कार्यालयप्रमुखांची राहील. 


४. संबंधित कार्यालयप्रमुखांनी बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास कार्यमुक्त 
केल्याबाबतच्या व रुजू करुन घेतल्याच्या आदेशाची प्रत या विभागास अग्रेषित करावी. 


uy, सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१०३१४४७१३१३१६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Vanita Narayan 
Jadhav 


Digitally signed by Vanita Narayan 1301: 
DN: c=IN, o=Government OF 


ig) 
IN: c=ll 
postalCode=400032, ७२ 


0602043 1223f, 
serial 


38a44ac5b9179a65d83, cn=Vanita Narayan Jadhav 
Date: 2019.01.05 13:07:56 +05'30" 


(वनिता ना. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित अधिकारी 
(मार्फत:- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


av 

Maharashtra, ou=Planning Department, 
‘Maharashtra, 

2,5.4.20=2f0e1884948542877a779b797fc357f1c34d84fe1 aa3f9bdc30 


INumber=ad56893b2ddc6497ed23d7787 15¢30a6ea094f5d1e0fb 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-१०१८/प्र.क्र.९९/का.१४२७ 


८. 
र्‌. 
qo. 


. मा.मुख्यमंत्री/ मा.मंत्री 'नियोजन)/ मा.राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 


मुंबई 


. आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नागपूर/ औरंगाबाद 

. जिल्हाधिकारी, पुणे/ परभणी / बुलढाणा / सोलापूर/ भंडारा/नागपूर 

. प्रकल्प संचालक, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, घोडेगाव, ता.आंबेगाव, जि.पुणे 
. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

. संचालक, नगर रचना यांचे कार्यालय (मुल्यनिर्धारण विभाग), मध्यवर्ती इमारत, राष्ट्रीय 


माहिती नागरी पध्दती, पुणे 

उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नागपूर/ औरंगाबाद 
सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर 

सह सचिव/ उप सचिव (आस्थापना), जलसंपदा विभाग/ आदिवासी विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 


११. अधिक्षक अभियंता व प्रशासन, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सिंचन भवन, सोलापूर 
१२.उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१५. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, पुणे/ परभणी / बुलढाणा / 


सोलापूर/ भंडारा/ नागपूर 


१६. जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास), मानव विकास समिती, परभणी/ बुलढाणा 
१७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, पुणे/ परभणी/ सोलापूर/ 


बुलढाणा/ भंडारा/ नागपूर 


१८. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
१९. निवड नस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


